महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: देयक-२०२२/प्र.क.१६१/१३-अओ 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक: १२ ऑक्टोबर, २०२२ 


विषय:- सन २०१९-२० व २०२०-२१ या कालावधीतील अन्विक्षा नि प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, 
म्हाली, ता.आमगांव, जि.गोंदिया या प्रक्षेत्रावरील व २७०२ १९३३ लेखाशिर्षांतर्गत 
(०२) मजुरी या बाबीखालील प्रलंबित मजूरीच्या रु.५,८८,०४९/- चे देयकास 
प्रशासकीय मंजूरी मिळण्याबाबत. 
watt: १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३२०/२०१३/विनियम, 
दिनांक १७/४/२०१२५. 
२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृषि/लेखा-१/आस्था/लेपूम/मजुरी/देयक/ 
नागपूर/३१३८२/२०२२, दि.१६/०९/२०२२. 


ज्ञापन : 

सन २०१९-२० व २०२०-२१ या कालावधीतीळ उपविभागीय कृषि अधिकारी, देवरी, 
जि.गोंदिया यांचे कार्यालयांतर्गत अन्विक्षा नि प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, म्हाळी, ता.आमगांव, जि.गोंदिया या 
प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम व इतर अनुषंगिक कामे कंत्राटदारामार्फत घेतली जातात. सदर 
कत्रांटदारांच्या प्रलंबित मजुरीच्या कामाचे देयके रु.५,८८,०४९/- ( अक्षरी रुपये पाच लाख अठ्ठयाऐंशी 
हजार एकोण पन्नास फक्‍त) खालीलप्रमाणे अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. प्रक्षेत्र कालावधी लेखाशिर्ष रक्‍कम 
क्र. 
शि अन्विक्षा नि प्रात्यक्षिक | २०१९-२० | मागणी क्र.डी-७, २७०२-लाहन पाटबंधारे, | रु.५,८८,०४९/- 
प्रक्षेत्र FIST, | व २०२०- | १०४(००)(०१) अन्विक्षा नि प्रयोग प्रक्षेत्र 
ता.आमगांव, जि.गोंदिया | २१ योजनेतर योजना (२७०२ १९३३) ०२- 
मजूरी 
2. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७/४/२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 


१९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-१ अनुक्रमांक-६, नियम ४० नुसार प्रशासनिक विभाग प्रमुख यांना पूर्ण 
अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्या अधिकारानुसार सदर ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. यावरील येणारा खर्च मागणी क्र.डी-७, २७०२-लाहन पाटबंधारे, १०४(००)(०१) अन्विक्षा नि 
प्रयोग प्रक्षेत्र योजनेतर योजना (२७०२ १९३३) अंतर्गत ०२-मजुरी या बाबीखाळी सन २०२२-२३ करिता 
उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः देयक-२०२२/प्र.क.१६१/१३-ओ 


४. आहरणव संवितरण अधिकारी यांनी सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे 
त्याच प्रयोजनासाठी वापरण्यात येईल, याची दक्षता घ्यावी. तसेच या प्रकरणी कोणतीही प्रशासकीय व 
वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, तसे, आढळल्यास याबाबतची जबाबदारी सर्व 
संबंधितावर राहील. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२१०१२१५३५५६२२०१ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


H EMANT GORAKH NATH DREN, SSE MENTOR MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 


2.5.4.20=1775f5¢28a439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7f139 


7b2e5305303d, postalCode=400032, 
M HAPAN KAR serialNumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE4040836DF54 
1FD3620CA87FF8E71CC5, cn=HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
Date: 2022.10.12 15:43:52 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त (कृषी) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोज), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. विभागीय कृषी संहसंचाळक, नागपूर विभाग, नागपूर. 
४. उप विभागीय कृषी अधिकारी, देवरी, जि.गोंदिया. 
५. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई / नागपूर 
६. महालेखापाल-१/२( लेखा परिक्षा ) मुंबई / नागपूर 
७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
९. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला, मुंबई-३२ 
१०. निवडनस्ती/१३ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


